रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी - २०२३/प्र.क्र.६/का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ९मे २०२३. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती रत्नागिरी यांचे पत्र 
क्र. ०2/॥-३॥-१/विशेष निमं./२०२२-२३/१९५, दि.२१.१.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
कलम ३ चा पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 
नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी यांनी उपरोक्त आदेडा सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावेत. 

३. रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या 
पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५०९१४५४५७९५१६ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
SAN J E EV DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = IN 
O=G 


HARISHCHANDRA DHURI manarasutra, Ou = PLANNING DEPARTMENT 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी - २०२३/प्र.क्र.६/का-१४८१- अ 


३.मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


४.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी यांचे खाजगी सचिव. 


५.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

६.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण, 

७.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी. 

८.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग,कोकण. 
९.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

११.कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

१२.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी - २०२३/प्र.क्र.६४/का-१४८१- अ 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.६/का-१४८१-अ, दिनांक: ९ मे, २०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


| जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


शन श्री.प्रकाश बापूराव साळवी २४४, मराठवाडी, मालगुंड, ता. जि. रत्नागिरी 

2 श्री.अडठाफाक इस्माइल हाजु मु. पो. तळगांव, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी 

3. श्री. प्रमोद मनोहर पवार "मातोश्री"शिवाजी चौक, देवरुख,ता. संगमेश्वर, 
जि. रत्नागिरी. 


४  । श्री. प्रभाकर काशिराम गोलांबडे | मु. पो. देगांव, ता. दापोळी, जि. रत्नागिरी. 


५ | a. शशिकांत दत्ताराम चाळके ।मु. पो. चिचघरी, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 


६ श्रीमती स्मिता उदय जावकर  ।मु.पो. दाभोळ, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी 


७ श्री. निलेश विश्वनाथ सुर्वे मु. पो. तवसाळ, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी 

८ _ | श्री.सचिन दत्तात्रय करमरकर । ब्लॉक नं.१, लोकमान्य अपार्टमेंट, टिळक आळी, 
रत्नागिरी 

९ । श्री.सुनिल नारायण कुरूप केदारलिंग मंदीराजवळ, कुरुपवाडी, 


ता. लांजा, जि. रत्नागिरी. 


Digitally signed by SANJEEV 


SANJEEV ages 
HARISHCHANDRA शद. 
DHURI ae 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


